विदर्भ विकास मंडळ, मराठवाडा विकास मंडळ व उर्वरित 
महाराष्ट्र विकास मंडळांच्या कार्यालयातील ५१ अस्थायी 
पदे व नियोजन विभाग (खुद्द) येथील ६ अस्थायी पदे अशा 
एकूण ५७ अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२३ ते दिनांक 
२९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्र. वैविमं-२०२३/प्र.क्र.०५/का.१४१६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १४ सप्टेंबर, २०२३ 


संदर्भ - १ नियोजन विभाग,शासन निर्णय क्र. वैविमं-२०२३/प्र.क्र.०५/का.१४१६, 
दिनांक ०१.०३.२०२३ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, 
दिनांक ३१.०८.२०२३ 
3) वित्त विभाग, शुध्दीपत्रक क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक ०६.०९.२०२३ 


प्रस्तावना :- 
विदर्भ विकास मंडळ, मराठवाडा विकास मंडळ व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळांच्या 


कार्यालयांतील प्रत्येकी १७ अशा एकूण ५१ अस्थायी पदांना आणि नियोजन विभाग (खुद्द) येथे निर्माण 
केलेल्या ६ अस्थायी पदांना नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.वैविमं-२०२३/प्र.क्र.०५/का.१४१६, दिनांक 
०१.०३.२०२३ अन्वये दिनांक ०१.०३.२०२३ ते दिनांक ३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 


२. मा. मंत्रिमंडळाच्या दिनांक २७.०९.२०२२ रोजीच्या बैठकीत विदर्भ विकास मंडळ, मराठवाडा 
विकास मंडळ व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ यांचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. 
त्यामुळे, या विकास मंडळांच्या कार्यालयांतील अभिलेख अद्ययावत ठेवणे, विकास मंडळांना वितरीत केलेल्या 
विशेष निधीच्या वापराबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र, लेखापरिक्षण आक्षेप व इतर अनुषंगिक कामे पूर्ण 
करण्यासाठी विदर्भ विकास मंडळ, मराठवाडा विकास मंडळ व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ या 
कार्यालयांतील प्रत्येकी १७ अशी एकूण ५१ अस्थायी पदे आणि नियोजन विभाग (खुद्द) येथील ६ अस्थायी पदे 
SRT एकूण ५७ अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०८.२०२३ पासून दिनांक २९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दिनांक ३१.०८.२०२३ व 
समक्रमांकाच्या दिनांक ०६.०९.२०२३ रोजीच्या शुध्दीपत्रकानुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करुन विदर्भ विकास मंडळ, मराठवाडा विकास मंडळ व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ 
या कार्यालयांतील ५१ अस्थायी पदे आणि नियोजन विभाग(खुद्द) येथील ६ अस्थायी पदे अशा एकूण ५७ 
अस्थायी पदांना खालील THAT नमूद केल्याप्रमाणे दिनांक ०१.०८.२०२३ ते दिनांक २९.०२.२०२४ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः वैविमं-२०२३/प्र.क्र.०५/का.१४१६ 


(१) नियोजन विभाग (खुद्द), मंत्रालय, मुंबई येथील ६ अस्थायी पदे :- 


अ.क्र. 


पदनाम 


पदसंख्या 


उप सचिव 


t= a= =i 


“९) | -0 


संशोधन अधिकारी 


कक्ष अधिकारी 


सहायक कक्ष अधिकारी 


“८ | ०9८ | aw 


लिपिक - टंकलेखक 


एकूण 


MM} -0 | -0 | -0 | A) 


(२) विदर्भ विकास मंडळ, मराठवाडा विकास मंडळ व उर्वरित 
कार्यालयांतील ५१ अस्थायी पदे :- 


महाराष्ट्र विकास मंडळ या 


अ.क्र. 


पदनाम 


विदर्भ विकास 
मंडळ 


मराठवाडा 
विकास मंडळ 


उर्वरित 
महाराष्ट्र 
विकास मंडळ 


(अ) मंडळांच्या अध्यक्षांकरीता - 


ee ill 


स्वीय सहायक 


लिपिक-टंकलेखक 


वाहनचालक 


२ 
३ 
Bo 


शिपाई /संदेशवाहक 


एकूण (अ) 


9७८ -O -O ae) ae) 


ce -O -0 ae) ae) 


oc} .o| 0} 0} 0 


(ब) मंडळांच्या कार्यालयांकरीता - 


(१८- _- | 


सदस्य सचिव 


२ 


सहसंचालक (अर्थ व सांख्यिकी 


संचालनालय) 


व आ -O 


प्रशासकीय अधिकारी 


संशोधन अधिकारी (संशोधन 


अधिकारी वर्ग-२ दर्जाचा) 


नि 


लघुलेखक (उच्चश्रेणी) 


सहायक लेखा अधिकारी 


संशोधन सहायक 


अव्वल कारकून 


लिपिक-टंकलेखक 


“० | (| ७ “| oC] 9८ 


वाहनचालक 


शिपाई 


एकूण (ब) 


एकूण (अ--ब) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैविमं-२०२३/प्र.क्र.०५/का.१४१६ 


2. सदर शासन निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०२३०१९१४११५७०६२२१६ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by NITIN BHANUDAS KHEDKAR 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
NITIN BHANUDAS ल.” 


MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
2db463cec9482d13f7661ed3b2a 
5485040216, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


K H E D KA R serialNumber=CFCA827F49093860DB8AA4627DA10E31 F82BD 
40A9631D2E01EC212A473A6BCA2, cn=NITIN BHANUDAS 
KHEDKAR 
Date: 2023.09.14 11:58:45 +05'30' 
(नितीन खेडकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 


२) महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर / औरंगाबाद. 

७) वित्त विभाग, व्यय-८ /अर्थसंकल्प-१९/वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई. 
८) मा.राज्यपालांचे उप सचिव (विकास मंडळ), राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 


९) सदस्य सचिव, मराठवाडा विकास मंडळ, नवीन प्रशासकीय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय 
कंपाऊंड, तळमजला, पश्चिम बाजू, औरंगाबाद ४३१ ००९. 


qo) सदस्य सचिव, विदर्भ विकास मंडळ, बी-२/१, अंबाझरी रोड, अंध विद्यालयाजवळ, नागपूर-२२. 


११) सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ, नवीन प्रशासकीय भवन, १८ वा मजला, 
मंत्रालयासमोर, मुंबई. 


१२) कक्ष अधिकारी, कार्यासन-१४२२, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१३) निवड नस्ती (का.१४१६). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


